Reg. No. NP CITY / 236/ 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४ ] 

सोमवार , जून ४ , २०१८ / ज्येष्ठ १४ , शके १९४० [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
क्रमांक अका-२ - पुनर्व- कावि - ३८९ - २०१८ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ च्या कलम ११ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून यवतमाळ जिल्ह्याच्या प्रकल्पाच्या संबंधित महाराष्ट्र शासन राजपत्रात विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती 
यांजकडून क्रमांक उपआ- पुनर्वसन- अका- कावि - २२३५-२०१७, दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ अन्वये अधिसूचना काढण्यात आली आहे ; 

त्याअर्थी, आता , याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १३ , पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुढीलप्रमाणे अधिसूचना काढण्यात येत आहे. टाकळी डोलारी 
मध्यम प्रकल्प , ता . दारव्हा, जि . यवतमाळ प्रकल्पाखाली प्रकल्पबाधित म्हणून असलेले क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( अ ) बाधित परिमंडळात येणाचा संभव असलेली गावे . 
__ अ. क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचेनाव प्रकल्पास बाधा 

पोहचण्याचा संभव 

असलेले क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 
डोल्हारी दारव्हा यवतमाळ 

१०९ ३४ 
उदापूर 

यवतमाळ 

२४६ ०५ 
घानापूर दारव्हा यवतमाळ 

९६ २१ 
तळेगाव दारव्हा यवतमाळ 

१४० ३६ 
फुबगाव दारव्हा यवतमाळ 

२५८ ८४ 
लालापूर दारव्हा यवतमाळ 

५१ १७ 
इमामपूर दारव्हा यवतमाळ 

३२ ३१ 
नखेगाव दारव्हा यवतमाळ 

११ ९९ 
इश्रामपूर दारव्हा यवतमाळ 

३१ ४० 
बानगाव 

यवतमाळ 

२४९ 


. 


___ (३ ) 


नेर 


6M&cw-० 


- 


एकूण . . 


९८० १६ 


अ - एक - १ ( १५९२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून ४ , २०१८ / ज्येष्ठ १४ , शके १९४० 


( ब ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येणाचा संभव असलेली गावे . 
( अ ) उपसा सिंचनाद्वारे येणारे लाभक्षेत्र 

अ . क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) __ ( ३ ) 


लाभक्षेत्राचे क्षेत्र 


जिल्ह्याचे नाव 

( ४ ) 


नेर 


5wdo 


उदापूर 
फुबगाव 
लालापूर 
इमामपूर 
नखेगाव 


दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 


यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 


हे . आर 
८० ९६ 
१४५ ३९ 
१७७ ६८ 

५३ १२ 
४५१ ८५ 


यवतमाळ 


एकूण . . ९०९ ०० 


( ब ) कालव्याद्वारे येणारे लाभक्षेत्र 

अ . क्र . गावाचे नाव 


लाभक्षेत्राचे क्षेत्र 


तालुक्याचेनाव 

( ३ ) 


जिल्ह्याचे नाव 

( ४ ) 


___ ( २ ) 


नेर 


नेर 


707 


0010--- 


टाकळी खु . 
शेंदी खु . 
दहीफळ 
गोळपेंड 
हातगाव 
पेकर्डा 
औरंगपुर 
सौदानी 
बोरी खु . 
सावळी 
दुधगाव 
वाघुर 
उजोना 
वाकी 
बोधगव्हाण 
पाथ्रड 
लींग बोरी 
कंझरा खु . 
जळगांव 


दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 
दारव्हा 


यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 


हे . आर 
१०३ ०० 
१५२ ०० 
१११ ०० 

६८ ०० 
५२० ०० 
६५ ०० 
८० ०० 

२९ ०० 
२६२ ०० 
२१३ ०० 
३६६ ०० 
१३९ ०० 
१९१ ०० 

३६ ०० 
१४४ ०० 
११७ ०० 
११ ०० 
३४ ०० 
७० ०० 


- 


-- 


नेर 


एकूण . . २७११ ०० 


२) पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे प्रकल्पबाधित क्षेत्र व लाभक्षेत्र यांच्या संबंधात नकाशासह भूमापन क्रमांकावर संपूर्ण तपशील व इतर तपशील या 
गोष्टी त्या - त्या गावांच्या चावडीमध्ये आणि त्या - त्या गावांच्या पंचायतीमध्ये आणि तसेच उक्त गांवे तालुक्यांच्या तहसिलदारांच्या अधिकार पंचायतीमध्ये 
आणि तसेच उक्त गांवे तालुक्यांच्या तहसिलदारांच्या कार्यालयामध्ये आणि खालील सही करणा- या व्यक्तींच्या कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध 
आहेत . 

( ३ ) वरील खंड ( अ) व ( ब ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रातील जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, तिचे कोणतेही आक्षेप किंवा 
कोणत्याही सूचना असल्यास त्या खाली सही केलेल्या व्यक्तींकडे ही नोटीस त्या - त्या गावामध्ये किंवा क्षेत्रामध्ये दवंडी पिटवून प्रसिद्ध करण्यांत 
आल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत किंवा नोटीस शासकीय राजपत्रामध्ये अथवा त्या गावांमध्ये किंवा प्रकल्प क्षेत्रामध्ये व लाभक्षेत्रामध्ये प्रस्तुत 
होणा - या मराठी भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यांत आल्याच्या तारखेला यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेला पाठविता येतील . 


यवतमाळ : 
दिनांक ११ मे २०१८ . 


चंद्रकांत जाजू , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES ,NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI-400 004 . 


